लोकायुक्त, मुंबई यांच्या शिफारशीनुसार 
कारागृहांमध्ये बंद्यांकरीता मुलाखत कक्ष 
(interview Room) व प्रतिक्षागृहे 
(Waiting Room) बांधण्यासाठी येणाऱ्या 


खर्चास प्रशासकीय मंजुरी देणेबाबत. __ प्रशासकीय मंजरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीएलडी २००४/प्र.क्र.७२/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दि. २३ जून, २००४ 


शासन निर्णय :- राज्यातील प्रत्येक कारागृहात बंद्याकरिता मुलाखत खोली बांधण्यात आली 
आहे. त्यामध्ये ज्यादा बंद्यांना मुलाखत देण्यासाठी खेलीमध्ये वाढ करणे, सध्याच्या मुलाखत 
कक्षांमध्ये लाईट, पाणो व प्रसाधनगृहांची सोय करणे तसेच बंद्याच्या भेटीकरीता येणाऱ्या 
नातेवाईकांना थांबण्यासाठी स्वतंत्र प्रतिक्षागृहे बांधणे, तसेच जेथे प्रतिक्षागृहे आहेत त्या 
प्रतिक्षाग्हात पाणी, लाईट व प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करणे व त्याचा विस्तार करणे इ. 
सोयी तात्काळ करण्याबाबत. मा. लोकायुक्त, मुंबई यांनी शिफारशी केलेल्या आहेत. 
त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व कारागृहमध्ये बंद्यांकरीता मुलाखत कक्ष व त्यांच्या भेटीसाठी 
येणाऱ्या नातेवाईकांना थांबण्यासाठी प्रतिक्षागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
असून त्याकरीता कार गृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील निरनिराळ्या 
१९ कारागृहात सदर व्यवस्था करण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडून 
खर्चाचे अंदाजपत्रक द नकाशे प्राप्त करुन प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेले 
आहेत. त्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. क्र.  कारागृहाचेनांव Sse (eo) (रुपये) 
१. ठाणेमध्यव्ती कारागृह  3,cq,40e- 
२. विसापूर णिल्हा कारागृह ४,०५,०५१९/- 
३. सोलापूर जिल्हा कारागृह ४,०३,७७६/- 
४. सातारा जिल्हा कारागृह ६,५३,५२८/- 
५. सावंतवाडी जिल्हा कारागृह २,५३,४१०/- 
६. भायखळा जिल्हा कारागृह ४९, २६५/- 

* _ कल्याण तिल्ह्य कारागृह २,५३,१५७/- 

८. रत्नागिरी विशेष कारागृह १,२७,५८०/- 

९. नासिकरोड मध्यवर्ती कारागृह १,४८,५५१/- 

१०. पैठण खुले कारागृह ४,४४,०००/- 

११. धुळे जिल्ह! कारागृह ५,११,२९०/- 
ANB cath Eo 


१२. उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह ३,४६,०००/- 


१३. जळगांव जिल्हा कारागृह १,४२,४०३/- 
१४. नागपूर मध्यवर्ती काराभूह १,९०,९५०/- 
१५. चंद्रपूर जिल्हा कारागृह ४,२३,९३०/- 
१६, यवतमाळ जिल्हा कारागृह ७०,९६५/- 
१७. वर्धा जिल्हा कारागृह २,१९,५००/- 
१८. बुलढाणा जिल्हा कारागृह २१,१००/- 
१९. किशोर सुधारालय, नाशिक २,५६,२४३/- 

एकूण ५३,०६,२८६/- 

२. उपरोक्त कारागृहात सदर बांधकाम करण्यासाठी प्रत्येकी येणारा स्वतंत्र खर्च 


सादर केला असून सर्व १९ कारागृहांचा मिळून एकूण रुपये ५३,०६,२८६/- इतका एकूण 
खर्च आवश्यक आहे. सदर खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशीर्ष " ४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ बांधकाम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-प्रमुख 
बांधकामे (००) (१०) तुरुंग (४०५९ o ११७)" या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातुन 
भागविण्यात येणार असून त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने मंजुरी दिलेली आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत परिच्छेद-१ मध्ये मा. लोकायुक्त, मुंबई यांनी केलेल्या 
शिफारशी, बंद्याच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या सोयीसुविधेत होणारी वाढ तसेच sera 
नातेवाईकांना भेटण्यासाठी प्रतिक्षा करण्यास वाया जाणारा वेळ व अडचणी इत्यादी बाबी 
लक्षात घेता उपरोक्त नमूद केलेल्या तपशिलवार १९ कारागृहांमध्ये मुलाखत कक्ष 
(Interview Room) व प्रतिक्षागृहे (Waiting Room) बांधण्यासाठी येणाऱ्या एकूण रु. 
५३,०६,२८६/- (रुपये त्रेपन्न लाख सहा हजार दोनशे valet फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रक आणि नकाशास शासन या आदेशान्वये खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देत आहे. 


१) सदर प्रस्तावास आर्थिक तरतूद असल्याशिवाय अथवा आर्थिक तरतूद मंजूर 
झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

२) यासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातूनच बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी 
अतिरिक्‍त अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 


४. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशीर्ष " ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ बांधकाम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 
प्रमुख बांधकामे (००) (१०) तुरुंग (४०५९ ०११७)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन 
२००४-०५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१:23 जो 


4 


हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग यांच्या 


सहमतीने व वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र, सीआर ४५९/२००४/व्यय-८, दि 
२०.५.२००४ अन्वये दिलेल्या मंजुरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्ययाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


eet 


(आ. ग. परदेशी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्‍चिम विभाग, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, 
नासिक, औरंगाबाद, धुळे, उस्मानाबाद, जळगांव, नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, 
बुलढाणा, 

अधिक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे 

अधिक्षक, विसापूर जिल्हा कारागृह, अहमदनगर 
अधिक्षक,सोलापूर जिल्हा कारागृह, सोलापूर 

अधिक्षक,सातारा जिल्हा कारागृह, सातारा. 

अधिक्षक,सावंतवाडी जिल्हा कारागृह, सिंधुदूर्ग 

अधिक्षक,भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई 

अधिक्षक,कल्याण जिल्हा कारागृह, ठाणे. 

अधिक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह, रत्नागिरी 
अधिक्षक,नासिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक 

अधिक्षक,पैठण खुले कारागृह, औरंगाबाद 

अधिक्षक,धुळे जिल्हा कारागृह, धुळे 

अधिक्षक,उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह, उस्मानाबाद 
अधिक्षक,जळगांव जिल्हा कारागृह, जळगांव 

अधिक्षक,नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 

अधिक्षक,चंद्रपूर जिल्हा कारागृह, चंद्रपूर 

अधिक्षक,यवतमाळ जिल्हा कारागृह, यवतमाळ 

अधिक्षक,वर्धा जिल्हा कारागृह, वर्धा 


ory ~ 3+ 


अधिक्षक,बुलढाणा जिल्हा कारागृह, बुलढाणा 

प्राचार्य, किशोर सुधारालय, नाशिक 

उप विभागीय अभियंता, ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर 

उप विभागीय अभियंता, सार्वनिक बांधकाम उपविभाग क्र. १, सावंतवाडी 
कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र.१, वरळी, मुंबई-१८ 
उप विभागीय अभियंता, कल्याण सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र. १, कल्याण 
कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 
उप विभागीय अभियंता, दक्षिण सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, नाशिक 
उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, पैठण 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धूळे 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 

कार्यकारी अभियंता, नागपूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.१, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, चंद्रपूर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 

उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र.१, वर्धा 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नासिक 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव, पीआरएस-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती, पीआरएस-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


